कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान सन 
२०१९-२० मध्ये अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गासाठी राबविण्यासाठी रु.८७६.१९ 
लक्ष निधी वितरित करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृयायो-०३१९/ प्र.क्र.9५ (भाग-३)/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- Yoo 032 
तारीख: २० मार्च, २०२० 


वाचा- 
१. आयुक्त कृषी यांचे पत्र क्र. जा.क्र.कयांउअ /मा /सु.संकीर्ण /२०१९-२० /गुनि-५/१४७/ २०१९, 
दि.७/५/१९ 


२. केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.३-१/२०१५-॥॥&1(&>), दि.२ जुले ,२०१९. 


३. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. कृयायो-०३१९/ प्र.क्र.9५/१४-अ, दि.२३ जुले, २०१९ 

४. संचालक (नि. व गु.नि.) यांचे पत्र क्र. जा.क्र. PASS /मा /सु.संकीर्ण /२०१९-२० /गुनि-५ /१४७/ 
२०१९, दि. ४ फेब्रुवारी,२०२०. 

५. आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र-बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०७/कार्यासन -६, 
दि.१७ मार्च, २०२० 


प्रस्तावना:- 

राज्यात केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान राबविण्यात येत आहे. सदर उप 
अभियानांतर्गत एकूण आठ घटक असून, घटक क्र. १ व २ हे नवीन तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या 
संयंत्राची प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण व चाचणीबाबत आहेत. घटक क्र. १ व २ यासाठी केंद्र हिऱ्याचे प्रमाण 
१००% आहे. उर्वरित ६ घटकांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीच्या हिळ्याचे प्रमाण ६०: Yo असे 
आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दिनांक २ जुलै, २०१९ च्या पत्रान्वये, कृषि यांत्रिकीकरण उप 
अभियानासाठी केंद्र हिस्सा रू. ७५०० लक्ष व समरुप राज्य हिस्सा रू. ५००० लक्ष अशा एकूण 
रू. १२५०० लक्ष निधीच्या कार्यक्रमास मान्यता देऊन केंद्र हिकर्याचा रू. ७५०० लक्ष निधी वितरीत केला 
आहे. केंद्र हिछ्याच्या वितरीत निधीमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रू. ५००० लक्ष, अनुसूचित जाती 
प्रवर्गासाठी रु.१५०० लक्ष व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी रु.१००० लक्ष एवढ्या निधीचा समावेश आहे. 
त्यानुसार, सदर उप अभियान सन २०१९-२० या वर्षात राबविण्यासाठी रु.१२५०० लक्ष निधीच्या 
कार्यक्रमास संदर्भाधीन दि.१२ जनू, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देऊन 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी प्राप्त झालेला केंद्र हिक्याचा रू.५०००लक्ष व समरुप राज्य हिस्सा रू.३३५० 
लक्ष असा एकूण रु.८३५० लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा केंद्र 
हिछ्याचा रु.५५०.३४ लक्ष व समरुप राज्य हिछ्याचा रु.३२५.८५ लक्ष असा एकूण रु.८७६.१९ लक्ष निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः कुयायो-०३१९/ प्र.क्र.७५ (भाग-३)/१४-ओ 


वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्या अनुषंगाने शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 
१. या शासन निर्णयान्वये, कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाची अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 


अंमलबजावणी करण्याकरीता केंद्र fessarat रुपये ५५०.३४ लक्ष (अक्षरी: पाच कोटी पन्नास 
लक्ष चौतीस हजार फक्त) व समरुप राज्य हिळ््याचा रु.३२५.८५ लक्ष (अक्षरी: तीन कोटी 
पंचवीस लक्ष पंच्याऐंशी हजार फक्त) असा एकूण रु.८७६.१९ लक्ष (अक्षरी: आठ कोटी STAR 
लक्ष एकोणीस हजार फक्त) निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर 
(805) वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर योजनेंतर्गत मंजूर केलेला रु. ८७६.१९ लक्ष निधी (अक्षरी: आठ कोटी शाहात्तर लक्ष 
एकोणीस हजार फक्त) निधी खालील लेखाशीर्षाखाली चालू वर्षी अर्थसंकल्पीत केलेल्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

केंद्र राज्य 
मागणी क्रमांक:- टी-५ मागणी क्रमांक:- टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
७९६ जनजाती क्षेत्र उप योजना ७९६ जनजाती क्षेत्र उप योजना 
(०१) जनजाती क्षेत्र उप योजनांतर्गत योजना | (०१) जनजाती क्षेत्र उप योजनांतर्गत योजना 
राज्य योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, 
(०१) (११ कृषी उन्नती योजना कृषी | (०१) (१० कृषी उन्नती योजना कृषी 
यांत्रिकीकरण उपअभियान (कें.पु.यो), यांत्रिकीकरण उपअभियान (कें.पु.यो), 
(केंद्र हिस्सा) (२४०११४५९) (राज्य हिस्सा) (२४०१४४१) 
३३ अर्थसहाय्य. ३३ अर्थसहाय्य. 

३. या उपअभियानाकरीता वितरीत करण्यांत आलेला निधी वार्षिक कृति आराखडयात मंजुर 
केलेल्या बाबींवर खर्ची टाकावा तसेच, अनुदानाची रक्‍कम लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक 
खात्यावर PFMS प्रणालीद्वारे जमा करावी. 

४. उपलब्ध निधी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यासाठीच खर्च करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

५. सदर योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर या बाबीसाठी किंमतीच्या ५०% किंवा रु.१.२५ लाख यापैकी जे कमी 
असेल ते याप्रमाणे अनुदान देण्यात यावे. 

६. इतर यंत्र/अवजारांच्या बाबतीत कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना व 


संदर्भाधीन केंद्र शासनाच्या दि. ०२ जुले, २०१९ च्या पत्रातील सूचना, अटी व शार्तीचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुयायो-०३१९/ प्र.क्र.७५ (भाग-३)/१४-ओ 


७. सदर निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपद्धती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे / प्रकियाचे / 


वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत / CV.C. तत्वानुसार /प्रचलित शासन निर्णय / नियम / 
परिपत्रक / तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही 
अमंलबजावणी यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम / 
अधिकाराचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय 
कार्यालयाची राहील. 


. कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या उदिष्ट पूर्तीसाठी, संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण), 
कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात 
घेऊन, उदिष्टनिहाय अंमळबजावणी विषयक सविस्तर सूचना सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना 
निर्गमित कराव्यात. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे या योजनेचा आर्थिक व भौतिक 
प्रगतीचा मासिक अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत केंद्र शासनास सादर करावा. 
सदर अहवाल सादर करताना त्यामध्ये महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती व अनुसूचित 
जमाती शोतकरी यांच्यासाठी निर्धारित केलेले भौतिक / आर्थिक लक्षांक व साध्य याबाबतची 
माहिती वेगळयाने सादर होईल, याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 


. सन २०१९-२० मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या 
दृष्टिने, निधी आहरण व संवितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
| आयुक्तालय । संचालक (निविष्ठा व सहायक संचाळक (लेखा-१) कृषी, 
स्तर गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
आयुक्तालय, पुणे 
२. | जिल्हास्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी | संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी 
अधिकारी. अधिकारी कार्यालयातील 
लेखाधिकारी. 


१०.सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दिनांक ८ 


जुले, २०१९ मधील अटींची पुर्तता करुन सदर परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन तसेच आदिवासी विकास विभागाने संदर्भाधीन दि.१७ 
मार्च, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुयायो-०३१९/ प्र.क्र.७५ (भाग-३)/१४-ओ 
११.सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३२०१७०३०८४००१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shrikant गी. 
Chandrakant Andge is: : oe 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा.मंत्री ( कृषि), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. मा.राज्यमंत्री (कृषि),मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. सर्व सन्माननीय विधी मंडळ सदस्य, द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. प्रधान सचिव (आदिवासी विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. सचिव (कृषि), मंत्राळय,मुंबई-३२ 

६. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्रराज्य, पुणे 

७. आदिवासी विभाग, नाशिक. 

८. संचालक ( निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषिआयुक्‍तालय,पुणे 

९. सर्व संचालक/सह संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

१०.विभागीय कृषि सह संचालक (सर्व) 

११.जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर (लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता) 

१३.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४.नियोजन विभाग (का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५.वित्त विभाग ( व्यय-१ व अर्थसंकल्प - १३) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६.मा.राज्यमंत्री ( कृषि) यांचे खाजगीसचिव 

१७.मा.मंत्री ( कृषि) यांचे खाजगीसचिव 

१८. निवड नस्ती (कार्यासन -४ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


